राज्य वेतन सुधारणा समिती,२०१७ च्या अहवाल 
खंड-२ मधील वेतनश्रेण्यांविषयक व आनुषंगिक 
शिफारशी राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील 
लघुलेखक (उच्चश्रेणी, लघुलेखक (निम्नश्रेणी), 
विस्तार अधिकारी यांना लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक जिपअ-२०२३/प्र.क्र.३६७/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक: ०७ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा:- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: वेपूर ११२१/प्र.क्र.४/सेवा-९, दि.१३ फेब्रुवारी, २०२३. 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये शासनाने राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या 
अहवालाच्या खंड-२ मधील शिफारशीं संदर्भात निर्णय घेतले आहेत. राज्य वेतन सुधारणा समितीने केलेली 
शिफारस शासनाने मान्य करुन ज्या संवर्गाना सुधारित वेतन स्तर मंजूर केलेले आहेत अशा संवर्गाची माहिती 
सदर शासन निर्णयामध्ये देण्यात आली आहे. 


उपरोक्त शासन निर्णयामधील विवरणपत्र- अमध्ये लघुलेखक (उच्चश्रेणी), लघुलेखक (निम्नश्रेणी), 
विस्तार अधिकारी या संवर्गाच्या वेतनस्तरामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. ग्रामविकास विभागांतर्गत 
येणाऱ्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये उपरोक्त संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. 

राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील कर्मचारी हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे कर्मचारी असून राज्य 
शासकीय कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील कर्मचाऱ्यांना शासनाचे कोणतेही नियम, 
अधिनियम, शासन निर्णय, शासन परिपत्रक इत्यादी थेट लागू होत नाही आणि लागू करावयाचे असल्यास 
ग्राम विकास विभाग स्वतंत्र आदेश काढून सदर बाबी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू करतो. त्यामुळे संदर्भ 
क्र.१ चा शासन निर्णयामधील सुधारित वेतनस्तर राज्यातील जिल्हा परिषदमधील लघुलेखक (उच्चश्रेणी), 
लघुलेखक (निम्नश्रेणी), विस्तार अधिकारी या संवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय प्रसृत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 

वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक:वेपूर ११२१/प्र.क्र.४/सेवा-९, दि. १३ फेब्रुवारी, २०२३ 
मधीळ सुधारित वेतनस्तर (विवरणपत्र -अ।) राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील लघुलेखक (उच्चश्रेणी), 
लघुलेखक (निम्नश्रेणी), विस्तार अधिकारी या संवर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त सुधारित वेतनस्तर लागू करताना संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयातील सर्व अटी व शर्ती 
उपरोक्त संवर्गांना लागू राहतील. 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.३८४/सेवा-९, दि.३०.१०.२०२३ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेने व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.३६७/आस्था-४ 


8. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३११०७१३१०४५६७२० असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रत :- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या नावाने व आदेशानुसार 


Digitally signed by RAVINDRA ISHWAR GIRI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fc511494bd6ed3a99adc21454099d86f4055bb93d2 


d289397e25bfdbdae6b, postalCod 


serialNum ber=F 1C25102A6C3E77CB43994F 1 E44E6AD0B1D 
D376FE00100CD1B71BD9DCD90AS02, RAVINDRA 
ISHWAR GIRI 

ite: 2023.11.07 13:10:35 +05'30' 


(र. ई. गिरी) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्ष नेता, ( विधानसभा /विधान परिषद ), विधानमंडळ, मुंबई, 

मा.मंत्री (ग्राम विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई, 

अप्पर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अप्पर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई, 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल, ( लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

सर्व उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई, 
सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान रोड, 
फोर्ट,मुंबई, 

कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई, 

शासकीय अभियोक्ता, अपील शाखा/रिट सेल, मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ, 
औरंगाबाद/नागपूर, 

शासकीय अभियोक्ता, अपील शाखा/ रिट सेल, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 
कार्यासन आस्था-४ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.३६७/आस्था-४ 


विवरणपत्र-अ 


राज्य वेतन सुधारणा समितीने केलेली शिफारस शासनाने मान्य केल्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील 
ज्या संवर्गांना सुधारित वेतनस्तर मंजूर करण्यात येत आहेत अशा संवर्गाची माहिती दर्शविणारे विवरणपत्र. 


शा.नि. | संवर्गाचे नाव ७ व्या वेतन आयोगानुसार मंजूर समितीने शिफारस केलेला ७ व्या 
मधील सुधारित वेतनस्तर (रु.) वेतन आयोगातील सुधारित 
अ.क्र वेतनस्तर (रु.) 

३६ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) एस-१५ : ४१८००-१३२३०० एस-१६: ४४९००-१४२४०० 

३७ लघुलेखक (निम्नश्रेणी) एस-१४ : ३८६००-१२२८०० एस-१५ : ४१८००-१३२३०० 

९९ विस्तार अधिकारी एस-१३ : ३५४००-११२४०० एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


